आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम 

सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी 
लेखाशीर्ष ४५१५ ००१२ अंतर्गत मंजूर 
अर्थसंकल्पीय तरतुदीचे “नोडल जिल्हा” 
घोषित झालेल्या १३ सदस्यांना निधी 
वितरण 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- स्थाविका-०६२४/प्र.क्र. १०० /का-१४८२ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- ६ सप्टेंबर, २०२४ 


वाचा:- १.नियोजन विभाग शासन निर्णय क्र. स्थाविका-०६१६/प्र.क्र.९६/का.१४८२,दि.१२/०७/२०१६ 
२.वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, दि. ०१/०४/२०२४ 
३.वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.८०/अर्थ-३, दि. २५/०७/२०२४ 
४.नियोजन विभाग झासन निर्णय क्र.स्थाविका ०६२४/प्र.क्र.१००/का.१४८२,दि.०९/०७/२०२४ 


शासन निर्णय :- 
“महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक, २०२४” मंजूर झाले असून ते महाराष्ट्राचे राज्यपाल 


यांच्या अधिसंमतीनुसार महाराष्ट्र अधिनियम क्र. २७ म्हणून, महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग- 


४, दिनांक १८ जुले, २०२४ यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आले आहे. आमदार स्थानिक विकास 


कार्यक्रमांतर्गत सन २०२४-२०२५ या आर्थिक वर्षाकरिता रु. २२००.०० कोटी एवढी तरतूद करण्यात 


आली आहे. सदर तरतूदीपैकी संदर्भाधीन क्र. २ येथील परिपत्रकान्वये वित्त विभागाने कार्यक्रमांतर्गत 


९१५.०० कोटी एवढा निधी बीम्स प्रणाळीवर उपलब्ध करुन दिलेला आहे. त्यापैकी संदर्भाधीन क्र. ४ 


येथील शासन निर्णयान्वये रु. ६५४.९७ कोटी एवढा निधी वितरित करण्यात आला आहे. आता , राज्य 


विधानपरिषदेच्या जुलै २०२४ मधील निवडणूकीत निर्वाचित झालेल्या एकुण १५ सदस्यांपैकी १३ 


सदस्यांचे “नोडल जिल्हे” घोषित करण्यात आळेले असल्याने संबंधित 93 सदस्यांना सन २०२४-२५ 


या आर्थिक वर्षाकरिता प्रति सदस्य रू. २००.०० लक्ष याप्रमाणे एकूण रु. २६.०० कोटी (अक्षरी सव्वीस 


कोटी रुपये फक्त ) एवढा निधी सोबतच्या सहपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे वितरीत करण्यात येत असून 


सदर निधी संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्या अधिनस्त ठेवण्यात येत आहे. 
२. जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती यांनी नियोजन विभाग, 


शासन निर्णय क्र. स्थाविका - ०६१६ / प्र.क्र.९६/ का.१४८२, दिनांक १२ जुले, २०१६ च्या तरतुदींच्या 


शासन निर्णय क्रमांकः स्थाविका-०६२४/प्र.क्र. १०० /का-१४८२ 


अधीन राहून या निधीचे पुढील वितरण तात्काळ करावे. तसेच, या निधीमधून आमदार स्थानिक 


विकास कार्यक्रमांतर्गत वेळोवळी अनुज्ञेय करण्यात आलेल्या बाबींवरील खर्च खालील लेखाशीर्षांतर्गत 


सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षामध्ये उपलब्ध तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


मागणी क्र. ओ-१० 

४५१५- इतर ग्राम विकास कार्यक्रमावरील भांडवली खर्च, 

(००) १०२ सामुहिक विकास 

(०१) (००) (09) आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (४५१५००१२) 
(योजनांतर्गत) (दत्तमत) 

५३- मोठी बांधकामे 


३. वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र. 3 येथील शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२४ / प्र.क्र.८० 


/ अर्थ- ३, दि. २५/०७/२०२४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारितेत हा शासन 
निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 
8. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर हा शासन निर्णय 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०९०६१७०३१८३७१६ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावांने ; 


SUSHAMA VIVEK 
KAMBLI 


(सुषमा कांबळी ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


मा. उप मुख्यमंत्री Pao ) यांचे खाजगी सचिव, 

महालेखापाल (लेखापरीक्षा )/ ( लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र मुंबई /नागपूर 
जिल्हाधिकारी (सर्व) 

उपायुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, (सर्व ) 

५. जिल्हा नियोजन अधिकारी (सर्व) 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्व ) 

७. वित्त विभाग ( कार्यासन अर्थ-१६ / व्यय - ८), 

८. नियोजन विभाग, अर्थसंकल्प कक्ष ( का.१४२४), 


०८ “७ AD _O 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्थाविका-०६२४/प्र.क्र. १०० /HI-I8L2 


शासन निर्णय क्रमांक- स्थाविका-०६२४/प्र.क्र. १०० /का-१४८२, दि. ०६/०९/२०२४ 


सोबतचे सहपत्र 
अ.क्र. | विधानपरिषद सदस्यांचे नाव | नोडल जिल्हा वितरीत निधी (रू. लक्ष) 

P| 2 3 8 
१. | . श्री. निरंजन डावखरे ठाणे २००.०० 
२. श्री. किशोर दराडे नाशिक २००.०० 
३. | श्री. जगन्नाथ अभ्यंकर मुंबई उपनगर २००.०० 
४. | sft. सदाशिव खोत सांगली २००.०० 
५. | श्री. शिवाजीराव गर्ज मुंबई हहर २००.०० 
६. श्रीमती भावना गवळी वाशिम २००.०० 
७9 श्री. अमित गोरखे पुणे २००.०० 
८. | श्री. योगेश टिळेकर पुणे २००.०० 
९. श्री. कृपाल तुमाने नागपुर २००.०० 
| qo. | श्री. मिलींद नार्वेकर मुंबई उपनगर २००.०० 
११. | श्री. परिणय फुके भंडारा २००.०० 
१२. | श्रीमती पंकजा मुंडे बीड २००.०० 
१३. | श्री. राजेश विटेकर परभणी २००.०० 

एकुण निधी (रू. लक्ष) २६००.०० 


SUSHAMA VIVEK 


KAMBLI 


(सुषमा कांबळी) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


